उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह संचालक, नगर 
रचना (गट-अ/राजपत्रितत पदावर तात्पुरत्या 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१८/१३४६/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, 
दि.२८.०४.२०१५. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, 
दि.१६.०७.२०१५. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/कार्या-१२, 
दि.१५.०६.२०१७. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.ईएसबी-१११९/प्र.क्र.9२/१३, दि.१९.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना 
(गट-अ/राजपत्रित) (पे बँड रु.३७४००-६७०००--ग्रेड वेतन रु.८,७००/-) (६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) 
(एस-२७ : ११८५००-२१४१००) (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) या संवर्गातील रिक्‍त पदे निम्न 
संवर्गातील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) (पे बँड रु.१५,६००-३९,१००--ग्रेड वेतन 
रु.७,६००/-)६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) (एस-२५ : ७८८००-२०९२००) (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) 
या संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्यासाठी आस्थापना मंडळ क्र.२ ची बैठक दि.०७.०८.२०१९ रोजी 
घेण्यात आली होती. त्यानुसार विभागीय पदोन्नती समितीने सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८-१९ साठी 
तात्पुरती निवडसूचीस मान्यता दिळी असून सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व पदस्थापना देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१८/१३४६/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


शासन निर्णय :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील विवरणपत्रात 


दर्शविण्यात आलेल्या उप संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह 


संचालक, नगर रचना (गट-आअ/राजपत्रित) (पे बँड रु.३७४००-६७००० + ग्रेड वेतन रु.८,७००/-) (६ 
व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) (एस-२७ : ११८५००-२१४१००) (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) या पदावर 
खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
क्रमांक 


१ 


द श्रीमती सुलेखा बबन इ.मा.व. खुला 
वैजापूरकर 


9 श्री.शरद धर्मराज रणदिवे अ.जा. खुला 


श्री.मधुकर यशवंत देवडे भ.ज.क खुला 


a ० श्री.अभिराज गजानन गिरकर इ.मा.व. खुला 


4 


शिक. आ १ श्री.विजयकुमार राम गोस्वामी भ.ज.ब. खुला 


अटीव शार्ती :- 


Vi. 


ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित असल्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे त्यांच्या 
बाबतीत केलेल्या शिफारशी मोहोरबंद पाकिटात ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचा शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१५.१२.२०१७ व दि.३०.०८.२०१८ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकार्‍्यांविरुद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी / न्यायालयीन कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही याची संचाळक, नगर 
रचना, पुणे यांनी कार्यकारी आदेशा निर्गमित करतेवेळी खात्री करावी. 

पदोन्नतीचे पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील असल्याने नियमित निवडसूचीवरील 
पात्रापात्रतेनंतर आणि सदर निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित 
केल्यानंतर उक्त अधिकारी हे पदोन्नतीच्या पदावर सेवाज्येष्ठता व अन्य सेवाविषयक लाभ 
मिळण्यास पात्र ठरतील. 

ज्येष्ठतासूचीनुसार विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता तपासण्यात आली असून या 
संदर्भात भविष्यात कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने 
यथायोग्य निर्णय घेण्यात येईल. 

जात पडताळणी कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधी भविष्यात 
कोणत्याही स्तरावर तफावत आढळून आल्यास संबंधित मागासवर्गीय अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करुन आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१८/१३४६/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


Vil. 


VIII. 


०२. 


क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

पदोन्नती देण्यात येत असलेले अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले 
नसल्याबाबत संचालनालयाने खात्री केळी असल्याने, सदर मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांबाबत 
भविष्यात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संचाळनालयाची 
राहील. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 
उपरोक्‍त नमूद अटींशिवाय उक्त अधिकाऱ्यांची पदोन्नती त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षाच्या पुढे 
किंवा अर्हताकारी ३० वर्षाच्या सेवा कालावधीपुढे सेवेत राहण्यास पात्रापात्रता आजमाविण्याच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 


पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2094, दि.२८ एप्रिल, २०१५, दि.१६ जुले, 


२०१६५ 


व दि.१५ जून, २०१७ मधील तरतुदी व पदोन्नतीने पदस्थापनेकरिता महसुली विभाग 


वाटपाकरिता दिलेले पसंतीक्रम विचारात घेऊन, खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 


सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
Lae =] 2 3 
ae श्रीमती सुलेखा बबन सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
वैजापूरकर 

२ | share धर्मराज रणदिवे सहसंचालक, नगर रचना, अंमलबजावणी कक्ष, पुणे 

3 श्री.मधुकर यडावंत देवडे सहसंचालक, नगर रचना, मैत्री कक्ष, महाराष्ट्र राज्य लघु 
उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

४ | श्री.अभिराज गजानन गिरकर | सहसंचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, पुणे (श्री.सु.बा.नांगनुरे, 
सह संचालक, नगर रचना यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

4 श्री.विजयकुमार राम गोस्वामी | पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (विकास 
परवानगी विभाग) 


०३. 


संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वर नमूद 


अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्‍ततेचे कार्यकारी आदेश तातडीने 
निर्गमित करावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१८/१३४६/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


०४. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे कार्यकारी आदेशा प्राप्त 
होताच पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदोन्नत 
अधिकारी हे विहित कालावधीत रुजू न होता ते ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होतील, 
त्या दिनांकापासून पदोन्नत झाल्याचे समजण्यात येईल. 


०५. पदोन्नत अधिकारी हे पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नती नको आहे, असे समजून सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-१०८७/३१११/प्र.क्र.११/८९/१२, दि.३०.०४.२०११ मधीळ आदेशानुसार त्यांची 
पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच अशा अधिकाऱ्यास कालबद्ध पदोन्नती / सेवातंर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना / सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात 
आला असल्यास, वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आप्रयो-१०१५/प्र.क्र.१११/२०१५/सेवा-३, 
दि.२३ डिसेंबर, २०१५ मधील तरतुदीनुसार सदरचा लाभ काढून घेण्यात येईल. मात्र दिलेल्या 
लाभाची वसुली करण्यात येणार नाही. 


०६. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नांव निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल. तसेच यानंतर पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येणार नाही. तद्नंतर गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्याबाबत त्यांच्या 
नांवाचा विचार करण्यात येईल. 


०७. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम ११ (१) (@ व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १३ (अ) (१) (२) (ब) (१ व २) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


०८. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
ठिकाणी ज्या दिनांकास हजर होण्यास कळविण्यात आले आहे व ते नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या 
दिनांकास हजर होतील, याबाबत शासनास तातडीने अवगत करण्यात यावे. 


०९. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा राजकीय दबाव आणून नियुक्‍ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय 
दबावाची कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चा भंग 
करणारी असल्याने संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, यांची 
नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१८/१३४६/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


१०. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१ ९०९२०१०३६५८९७२५ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2019.09.21 10:23:36 +05'30' 
(वि.का.चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, एमआयडीसी, अंधेरी, मुंबई 

.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
जिल्हाधिकारी, पुणे/मुंबई/औरंगाबाद 

सर्व सह संचालक, नगर रचना, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवडनस्ती / नवि-२७. 


समस मी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


